श्री. अण्णासाहेब चव्हाण, अपर जिल्हाधिकारी, 
सांगली, यांची उपसचिव, राज्य मुख्य सेवा 
हक्‍क आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई या पदावर 


प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करणेबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः आरटीएस २०१८/प्र.क्र.१८९/१८ (र.वका.) 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: १२ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा:- 
१) सामान्य प्रशासन विभागाचे आदेशा क्रमांक : आरटीएस-२०१७ / प्र. क्र. ६४ / कार्या-१८ , 
दिनांक ११ ऑक्टोबर, २०१८ 
२) महसूल व वन विभागाचे आदेश क्रमांक: प्रतिनि - २६१८ / ०१ / प्र. क्र. १७७ / २०१८, 
दिनांक २२ नोव्हेंबर, २०१८ 
३) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे आदेश क्रमांक: मह-१ / आस्था-१ ई / कावि / ४२३०४ / 
२०१८, दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०१८ 


कार्यालयीन आदेठा 


या विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १ येथील दिनांक ११ ऑक्टोबर, २०१८ च्या आदेशान्वये, 
श्री.संजय काटकर, उपसचिव, राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई यांना दिनांक 
११ऑक्टोबर, २०१८ (म.नं.) पासून कार्यमुक्त करण्यात आले असून त्यांच्या सेवा महसूल विभागाकडे 
वर्ग करण्यात आलेल्या आहेत. 


२. महसूल व वन विभागाच्या संदर्भ क्रमांक २ येथील आदेशान्वये, श्री. अण्णासाहेब दादू चव्हाण, 
अपर जिल्हाधिकारी, सांगली यांची सदर उप सचिवाच्या रिक्‍त पदावर एका वर्षाच्या कालावधीसाठी 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्या संदर्भ क्रमांक २ 
येथील आदेशान्वये, सदर पदावर रुजू होण्यासाठी श्री चव्हाण यांना दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०१८ (म.नं.) 
पासून कार्यमुक्त करण्यात आलेले असून ते दिनांक ७ डिसेंबर, २०१८ (म.पू) रोजी अपर मुख्य सचिव 
(प्र.सु.र.व का.) यांचे कार्यालयात रुजू झाले आहेत. त्यांच्या सेवा दिनांक ७ डिसेंबर, २०१८ (म.पू) 
पासून राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त, मुंबई यांचे कार्यालयात वर्ग करण्यात येत आहेत. त्यांनी 
तात्काळ त्या कार्यालयात रुजू व्हावे. 


शासन SIGS PATH: आरटीएस २०१८/प्र.क्र.१८९/१८ (र.वका.) 


सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१३११२११३७७०७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Samridhi V. 
Angolkar 
Date: 2018.12.13 11:28:56 +05'30' 


(समृद्धी अनगोळकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


श्री. अण्णासाहेब चव्हाण, 
अपर जिल्हाधिकारी. 


प्रत: 


१) राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) अपर मुख्य सचिव (प्र. सु. र. व का.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४) अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५) प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 


६) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे, 

७) सह / उपसचिव, (कार्यासन १४-ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८) उपसचिव (र. व का.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९) निवड नस्ती, कार्यासन-१८ (र. व का). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


